आर्थिक गैरव्यवहारातील गुन्ह्यांच्या 
तपासकामी फॉरेन्सिक ऑडिटर व 
डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिटर संस्थांची 
सूची (Panel) करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-२०१६/प्र.क्र. २३१/पोल-११ 
गृह विभाग, दुसरा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक मादाम कामा मार्ग, मुंबई 
तारीख: ०१ डिसेंबर, २०१६ 


प्रस्तावना :- 
आर्थिक गैरव्यवहारासंदर्भात दाखल गुन्ह्यांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा, राज्य गुन्हे 


अन्वेषण विभाग व इतर घटकांखालील विविध पथकांकडून करण्यात येतो. या तपासाकरिता 


अनुभवी तसेच तज्ञ व्यक्‍ती/संस्था यांची असणारी गरज लक्षात घेता इच्छूक फॉरेन्सिक ऑडिट व 


डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिट करणाऱ्या संस्थांची सूची (Panel) तयार करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. याकरीता शासनामार्फत दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी वृत्तपत्राव्दारे स्वारस्य 


अभिव्यक्ती (Expression of Interest) मागविण्यासाठी जाहिरात दिली होती. 


अशा फॉरेन्सिक ऑडिट व डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिट करणाऱ्या संस्थांकडून प्राप्त 


प्रस्तावांची/अर्जांची छाननी करण्यासाठी मुल्यमापन समिती गठित करण्यात आलेली आहे. 


मुल्यमापन समितीमार्फत प्राप्त झालेल्या विहित नमुन्यातील प्रस्तावांची/अर्जांची छाननी करुन पात्र 


फॉरेन्सिक ऑडिट व डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिट करणाऱ्या संस्थांची सूची (Panel) करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सदरहू शासन निर्णयान्वये खाळीलळ तालिका (अ) व (ब) येथील नमूद संस्थांची अनुक्रमे 


फॉरेन्सिक ऑडिट (Forensic Audit) व डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिट (Digital Forensic Audit) 


DNA निर्णय क्रमांकः एमआयएस-२०१६/प्र.क्र. २३१/पोल-११ 


करणाऱ्या संस्थांची परिच्छेद २ येथील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून सूची (Panel) करण्यास याव्दारे 


शासन मान्यता देत आहे. 


तालिका (अ) - फॉरेन्सिक ऑडिटर 
अ.क्र. संस्थेचे नाव 


ती Sarath & Associates 


Parekh Shah & Lodha 


Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd 


cc} aw] A 


Choudhary Choudhary & Co. 


षु Abhijit Kelkar & Co. 


६ Mukund M. Chitale & Co. 


9 Raj Niranjan Associates 


८ 5. ३3. Dinodia & Co. LLP 


९ Deloitte Touche Tohmatsu India LLP 


ea Shinde & Associates 


११ R. Devendra kumar & Associates 


१२ | J. Kala & Associates 


१३ | KPMG (Registered) 


१४ =| V.K. Surana & Co. 


१५ | Verma Mehta & Associates 


१६ D.G. Thakarar & Associates 


99 | Jain Jagawat Kamdar & Co. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-२०१६/प्र.क्र. २३१/पोल-११ 


तालिका (ब) - डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिटर 
अ.क्र. संस्थेचे नाव 


शिडी Lab Systems (I) Pvt. Ltd 


Mahindra Defence System Ltd. 


Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd 


CC} AW] AD 


Cyber Law Consulting 


4 Helik Advisory Ltd. 


६ KPMG (Registered) 


2.0 सदर सूची (Panel) BSS अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


२.१) वरील नमूद सूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट व डिजीटल फॉरेन्सिक 
ऑडिट करणाऱ्या संस्थांना महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागातील काम स्विकारण्याची 
तयारी ठेवावी लागेल. 

२.२) अशा संस्थांना प्रकरणनिहाय, आवश्‍यकतेनुसार, कामाचे वाटप करण्यात येईल. 

२.३) सूचीबध्द संस्थांना काम वाटप करण्यापूर्वी सदर संस्थांनी पुढीळ औपचारिकता पूर्ण 
करणे आवश्यक राहिल. 


अ) सदर सूचीबध्द संस्थांना याबाबत शासनासोबत स्वंतत्र करार करावा लागेल. या 

करारामध्ये शासन निर्णयातील अटी व at खेरीज इतर अटी व शार्तीचा 

समावेश असू शकेल. उदा. काम वाटपानंतर तपासा दरम्यान प्राप्त/गोळा 

केलेली माहिती/सामुग्रा/माहितीचा उपयोग/प्रक्रिया इत्यादी बाबत गोपनीयता 

बाळगणे, ना. प्रकटीकरण (Non Disclosure) इत्यादी तरतूदींचा अंतर्भाव 

असेल. 

गोपनीयतेचे मानक शासकीय गुपिते अधिनियम १९२३ कलम ३ व ४ प्रमाणे 

असतील. 

क) गोपनीयता व कर्तव्यपरायणता घोषणापत्र विहित नमुन्यात भरुन देणे 
बंधनकारक राहिल. 

ड) सदर संस्थांनी त्यांना देण्यात येणाऱ्या कामाबाबत त्यांचे हितसंघर्ष (Conflict of 
Interest) नाहीत, असे प्रमाणित करणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


ब 


~~ 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-२०१६/प्र.क्र. २३१/पोल-११ 


२.४) सदर संस्थांचे एम्पॅनलमेंट हे गृह विभाग, मंत्रालय, महाराष्ट्र शासनासोबत असून ते 


२.५) 


फक्त वेळोवेळी विशिष्ट कामावाटपाच्या हेतुने असेल. 


कोणत्याही कारणास्तव संस्थांना दिलेले काम त्यांनी वेळेत पूर्ण न केल्यास अथवा 
काम पूर्ण करण्यास असमर्थ असल्यास अशा संस्थांना या सूचीतून वगळण्यात येईल 
व त्यांच्या सेवा संपुष्टात आणल्या जातील. अशा प्रकरणी ह्या संस्था त्यांच्या सेवेपोटी 
अदा करावयाच्या फी बाबत संबंधित प्राधिकारी निर्णय घेण्यास सक्षम राहतील. 


२.६) संस्थांना दिलेल्या कामाचा दर्जा समाधानकारक नसल्यास त्यांना कोणत्याही क्षणी, 


२.७) 


पूर्वसुचना न देता व कोणतेही कारण न देता त्यांना सूचीतून वगळण्याचे अधिकार 
शासन राखून ठेवत आहे. 

शासनाने सूचीबध्द केलेल्या संस्थांना या सूचीबध्दतेचा कोणत्याही प्रकारे गैरवापर 
करता येणार नाही. जर एखादी संस्था असा गैरप्रकार करत असेल तर त्या संस्थांवर 
योग्य ती कारवाई करण्यात येऊन, त्यांना कोणतीही पूर्व सूचना न देता सूचीतून 
वगळण्यात येईल. 


२.८) सूचीबध्द संस्थांना कोणतेही न्यायालय/नियामक संस्था/शासन संस्थांकडून काळ्या 


यादीत समाविष्ट केले असल्यास अथवा दंडीत केले असेल, तर अशा संस्थांना या 
सूचीतून आपोआप वगळले असल्याचे मानण्यात येईल. त्याबाबतीत अशा 
कार्यवाहीची माहिती वेळोवेळी शासनास सादर करणे या सूचीबध्द संस्थांवर 
बंधनकारक राहील. 


२.९) सदर सूचीबध्द केलेल्या संस्थांचा कालावधी प्रस्तुत शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून 


३ वर्षाकरीता राहील. तथापि, सदर कालावधी पूर्वी कोणत्याही संस्थेस/संस्थांना या 
सूचीतून वगळण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


२.१०) सूचीबध्द केलेल्या संस्थांना कोणतेही काम मिळण्याचा अधिकार यान्वये प्राप्त होणार 


नाही. 


३.० आर्थिक गुन्हे व अन्य गुन्ह्यांप्रकरणी वरील सूचीबध्द संस्थांच्या सेवेची आवऱ्यकता व गरज 


निर्माण झाल्यास, sen संस्थांना त्या विशिष्ट कामाचे स्वरुप (Scope) स्पष्ट करुन, सर्वात कमी 


आर्थिक देकार देणाऱ्या संस्थांना काम नेमुन देण्याचे प्राधिकार पोलीस महासंचालक व अपर पोलीस 


महासंचालक दर्जाचे अधिकारी यांना, त्यांना प्रदान करण्यात येणाऱ्या आर्थिक शाक्‍तींच्या मर्यादेत, 


देण्यात येत आहे. वित्तीय प्राधिकारासंदर्भातील आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


DNA निर्णय क्रमांकः एमआयएस-२०१६/प्र.क्र. २३१/पोल-११ 


8.0 पोलीस महासंचालळक/अपर US महासंचालक यांना प्रदान असलेल्या आर्थिक 


मर्यादेबाहेरच्या प्रकरणांमध्ये वरीलप्रमाणे संस्थेची निवड करुन, केवळ आर्थिक मान्यतेसाठी असे 


प्रस्ताव शासनास सादर करावेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१६१२०११५४८२५२३७२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Yuvraj 8 


| Ajetrao 
UV [ चै] DN: CN = Yuvraj B Ajetrao, 
C =IN, S = Maharashtra, 0 
1 = Government Of 
Aj et rao Maharashtra, OU = Home 
Department 
Date: 2016.12.01 19:02:48 
+05'30' 


यु. ब. अजेटराव 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सर्व अपर पोलीस महासंचालक, 

३. सर्व पोलीस आयुक्त, 

४. सर्व पोलीस अधिक्षक, 

५. सूचीबध्द संस्था (यादी सोबत जोडली आहे). 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-२०१६/प्र.क्र. २३१/पोल-११ 


(गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस-२०१६/प्र.क्र. २३१/पोल-११, दिनांक १ डिसेंबर, 


२०१६) 
अ) फॉरेन्सिक ऑडिट (Forensic Audit) करणाऱ्या संस्थांची सूची 
Sr. | Company Name Address of the Contact No. Email ID 
No. Company 
1 | Sarath & | Indian Globe Chambers, | 022-22693132 calakshmi.rao@ gmail. 
Associates 4" Floor, 142, ४. प. | 9323075613 com 
Marg, 1). N._ Road, 
Mumbai-400001 
2 | Parekh Shah & | BKC Centre,  31-E, | 022-30706021 pslcal988 @gmail.co 
Lodha Laxmi Indl. Estate, New to m 
Link Road, Andheri (W), | 022-30706044 pslca@bkcadvisors.in 
Mumbai-400053 
3 | Pricewaterhouse 252, Veer  Savarkar | 022-66691281 puneet.garkhel @in.pw 
Coopers Pvt. Ltd Marg, Shivaji Park, | 9920202999 c.com 
Dadar (W), Mumbai- 
400028 
4 | Choudhary 76, Whispering Palms | 022-65017999 firm @ccco.co.in 
Choudhary & Co. Shopping Centre, | 9594189162 firmccco@ gmail.com 
Lokhandwala Township, | 9702050162 alok.akm @ gmail.com 
Akurli Road, Kandivali 
(E), Mumbai-400101 
5 | Abhijit Kelkar & | Ground Floor, Shrinivas, | 0712-2734514 info @kelkarcoca.com 
Co. kelkar Bldg., Badkas | 0712-2773649 abhijit @ kelkarcoca.co 
Chowk, Mahal, Nagpur- | 9422126890 m 
440032 
7 Mukund M. Chitale | 2" Floor, Kapur House, | 022-26633500 schitale@mmchitale.c 
& Co. Paranjape B Scheme | 9821112904 om 
Road No. 1, Vile Parle sushrut @ mmchitale.c 
(E), Mumbai-40057 om 
7 | Raj Niranjan | 402, Navrang Shopping | 9820131145 advani.raj @ gmail.com 
Associates Arcade, Gokhale Road, | 022-25408514 raj.niranjan.associates 
Naupada, Thane (W)- @gmail.com 
400602 
7 S. R. Dinodia & | 95/B, Siddhatek | 020-25469683 rekha.dhamankar @srd 
Co. LLP Appartments, 4" Floor, inodia.com 
Prabhat Road, Opp. Lane puneoffice @ srdinodia. 
no. 11, Near PNB, Pune- com 
411004 
a Deloitte | Touche | Indiabulls Finance | 022-61854000 kvkarthik @ deloitte.co 
Tohmatsu India | Centre, Tower 3, 27" - | 022-61855212 m 
LLP 32"! Floor, Senapati jsaran @deloitte.com 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-२०१६/प्र.क्र. २३१/पोल-११ 


Sr. | Company Name Address of the Contact No. Email ID 
No. Company 
Bapat Marg, Elphinstone 
Road (W), Mumbai- 
400013 
10 | Shinde & | 1/183, Radhakrishan | 022-24137689 999audit @ gmail.com 
Associates Nivas, Dr. Ambedkar | 9819909649 OO09audit @ gmail.com 
Road, Next to Fire pks_ca@rediffmail.co 
Brigade Station, Dadar m 
(E), Mumbai-400014 
11 | R. Devendra kumar | 205, Blue Rose Industrial | 022-28543755 rdevndra@ vsnl.com 
& Associates Estate, Near Petrol | 9821111282 rdevndra@ yahoo.com 
Pump, Western Express | 9869032387 neerajgolas @ yahoo.co 
Highway, Borivali (E), m 
Mumbai-400066 
12 | J. Kala & | 504, rainbow chambers , | 022-28625129 admin @jka.co.in 
Associates Near MTNL Exchange, | 022-28625153 jayeshkala@ gmail.co 
S.V. Road, Kandivali m 
(W), Mumbai-400067 
13 | KPMG 1“ Floor, Lodha Excelus, | 022-30902540 sashetty@kpmg.com 
(Registered) Apollo mill Compounds, | 9820360230 skhanna@kpmg.com 
N. M. Joshi Marg, | 9619632131 
Mahalaxmi, Mumbai- 
400011 
14 | V.K. Surana & Co. | VCA Complex, Civil | 0712-6641111 kaanchan @ vksca.com 
Lines, Nagpur-440001 9923923000 office@vksca.com 
15 | Verma Mehta & | 104, Creative Industries | 022-26666359 vmaca92 @ gmail.com 
Associates Premises, sunder nagar, | 022-65702839 vma@vsnl.net 
Kalina, Santacruz (EB), 
Mumbai-400098 
16 | D. G. Thakarar & | B/14, Subhalaxmi, 2" | 022-26102890 info @cadgta.net 
Associates Floor, 8 Road, deepak @ cadgta.net 
Santacruz (E), Mumbai- nilam @cadgta.net 
400055 
17 | Jain Jagawat | 301-302, Punam Pearl | 022-26203021 jjk @jjkandco.com 
Kamdar & Co. Bldg., Opp. New India | 9324616082 


Colony, Juhu lane, 
Andheri (W), Mumbai- 
400058 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-२०१६/प्र.क्र. २३१/पोल-११ 


ब) डिजीटल फॉरेन्सिक ऑडिट (Digital Forensic Audit) करणाऱ्या संस्थांची सूची 


Sr. Company Address of the Company Contact Email I D 
No. No. 
1 | Lab Systems (I) Pvt. | 328,Mastermind IV, Royal | 022- contact @labsystem 
Ltd Palms, Aarey Milk Colony, | 28794637 S.cO.in 
Goregaon (E), Mumbai- | 9820317964 
400065 
2 | Mahindra Defence | 5" Floor, Times Square, | 022- dinesh.pillai@mahi 
System Ltd. Western Express Highway, | 40903232 ndrassg.com 
Andheri (East), ©Mumbai- rajiv.singh @mahin 
400069 drassg.com 
3 | Pricewaterhouse 252, Veer Savarkar Marg, | 022- puneet.garkhel @in 
Coopers Pvt. Ltd Shivaji Park, Dadar (W), | 66691279 :pwe.com 
Mumbai-400028 9820320181 
4 | Cyber Law Consulting | B-1, Laxmi Narayan CHS, | 022- cyberlawconsulting 
Opp. NKT College, Kharkar | 25401515 @gmail.com 
ali, Near District Court, 
Thane-400601 
5 | Helik Advisory Ltd. Maratha Mandir annex, | 022- info @helik.in 
Maratha Mandir Marg, | 61177500 
Babasaheb Gawde Chowk, 
Mumbai Central, Mumbai- 
400008 
7 KPMG (Registered) 1“ Floor, Lodha Excelus, | 9820360230 | sashetty@kpmg.co 
Apollo mills Compunds, N M | 022- m 
Joshi Marg, Mahalixmi, | 61349703 


Mumbai-40001 1 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-२०१६/प्र.क्र. २३१/पोल-११ 
DECLARATION OF FIDELITY AND SECRECY 


| eee (Name)......... (designation in the firm) of the......... (name of the Firm), 


further declare that ....... (Firm) will truly, faithfully and to the best of skill and ability execute 
and perform the duties with due diligence required/desired of the ...... (name of the firm), in 
connection with RC/PE........ 


2: 1 (Name) , on behalf of the ....... (Name of the Firm), further declare that 


er (Name of the Firm), will follow all the rules and regulations of the Home 
Department Government of Maharashtra, which are in force during the period of his 
assignment. The ..... ..... (Name of the Firm), will discharge the duties with utmost honesty and 
sincerity and in case the ............ (Name of the Firm), or any person associated with the firm is 
found to be performing duties not satisfactorily or found working in conflict with the interest 
of State government of Maharashtra or any of its field office therefore, the services of the ..... 
(Name of the Firm), shall be discontinued by terminating the contract without assigning 
reason. 


3. 1. thaws (Name), on behalf of the ..... (Name of the Firm), further declare that 
during the period of assignment with Home Department, Government of Maharashtra, it is, 
likely that ..... (Name of the Firm) may come across certain information of important of secret 
nature. The ..... (Name of the Firm) shall, therefore, be subjected to the provisions of the 
Indian Official Secrets Act, 1923, not only during the period of the assignment but also 
thereafter. More particularly, the ..... (Name of the Firm), will not divulge any information 
gathered by it during the period of his assignment to anyone who is not authorized specifically 
by Home Department to know/have the same. Further ......... (Name of the Firm) shall not, 
except with the previous sanction of the Home Department, Government of Maharashtra or in 
the bonafide of his duties, publish a book or a compilation of articles or participate in a radio 
broadcast or contribute an article or write a letter to any newspaper or periodical, either in his 
own name or anonymously or pseudonymously in the name of the any other person, in such 
book, article, broadcast or letter. 


For an on behalf of ........ (Name of firm) 


Place: 


Date : 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


